राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (६० : ४० केंद्र व राज्य 
योजने अंतर्गतसन २०२०-२१ करिता निधी 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासननिर्णयक्रमांक : साववि-२०१९/प्र.क्र.११२/फ-११ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- 39 मार्च, २०२१ 
वाचा :- १) पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र H.MoEF&CC: E २-१/ 
२०२०-8-॥ (NAEB), दि.२४.०८.२०२० 
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/सी/मराववियं/वाकृआ/प्र.क्र.०४/६८/२०-२१, दि.१०.०३.२०२१. 

प्रस्तावना :- 

वन विभागांतर्गत सुरु असलेला राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत योजना केंद्र व राज्य 
शासन यांच्या अनुक्रमे ६०: ४० हिस्स्यातून राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षात केंद्र शासनाने राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत सर्वसाधारण घटक ६० टक्के 
केंद्र हिश्यापोटी वितरीत केलेल्या व अखर्चित असलेल्या रू.३७०.७५ लक्ष निधीपैकी रू.१७५.०९८ लक्ष सन 
२०२०-२१ मध्ये खर्च करण्यास केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.२ येथील दि. २४.०८.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
मान्यता दिली आहे. त्यास अनुरूप २४०६ ए०१३ (४० टक्के राज्य हिस्सा) या लेखाशिर्षांतर्गत रू.११६.७३२ 
लक्ष निधी उपलब्ध करुन देणे क्रमप्राप्त आहे. तथापि २४०६ ए०१३ ( ४० Tah राज्य हिस्सा ) या 
लेखाशिर्षातर्गत रू.१०५.६५ लक्ष निधी उपलब्ध असल्याने पुनर्विनियोजनाद्वारे आवश्‍यक निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार वित्त विभागाने पुनर्विनियोजिनाद्वारे 
रु. ११५.६१७ लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. 
२. उपरोक्त वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने, सदर योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण घटकांकरिता केंद्र 
शासनाकडून ६० % हिस्स्याच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेला व शिल्लक असलेला निधी खर्च करण्यास मान्यता 
देणे व त्यास अनुसरुन राज्य शासनाचा ४० % निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. २ येथील दि. १०.०३.२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनास मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. तरी त्यानुसार केंद्र शासनाच्या हिऱ्यापोटी 
प्राप्त व वन विकास यंत्रणेकडे शिल्लुक असलेला निधी वापरास मान्यता देणे व अनुरुप राज्य हिऱ्याचा निधी 
वितरीत करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
३. प्रस्तावनेत नमुद केलेल्या वस्तुस्थितीचा विचार करता, केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १ येथील 


दि. २४.०८.२०२० रोजीच्या पत्रांन्वये सर्वसाधारण या घटकांकरिता मागील वर्षाच्या शिल्लक असलेल्या 
निधीतून खर्च करण्यास दिलेली मान्यता विचारात घेऊन राज्य शासनाच्या हिऱ्याच्या अनुरुप वन विकास 
यंत्रणेकडे शिल्लक असलेल्या निधीपैकी निधी केंद्र हिस्सा म्हणून वापरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच 
त्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या हिस्स्यांकरिता पुढीलप्रमाणे उद्दिष्टनिहाय निधी महाराष्ट्र राज्य वनविकास 
यंत्रणा तथा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना या 
शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०१९/प्र.क्र.११२/फ-११ 


(रुपये लाखात) 
a| य॒ नांव संगणक पुनर्विनियो | ०२ २१ yo इतर | एकूण 
क्र सांकेतांक ल्पि जनाने । मजूरी | पुरवठा । खर्च 
क्रमांक कम पल ब व सामग्री 
} 
co 
र्‌ राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम| २४०६ A093 | १०५.६५ | ११५.६ ।६८.८७ | १७.३४ | २९.४०७ | ११५.६१७ 


(सर्वसाधारण) 
राज्य हिस्सा ४०% 


४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर निधी त्यांनी मागणी 
केल्यानुसार बांधील कामांवरच होईल आणि मंजूर कामांव्यतिरिक्‍त कोणत्याही नवीन बाबीवर /नवीन 
क्षेत्रावर/नवीन कामांवर खर्च करण्यात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरहू निधी वितरित 
करण्यापूर्वी प्रस्तावानुसार योजनेतील निश्चित केलेल्या कामांना सक्षम प्राधिका-यांची तांत्रिक व प्रशासकीय 
मंजूरी असल्याची व त्याचबरोबर सध्या वाटप करण्यात येणा-या अनुदानातून खर्च करताना यामध्ये 
कोणतीही वित्तिय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

५. सदर योजनेवर राज्य हिस्स्याकरिता होणारा खर्च मागणी क्र.सी-७, प्रधान शीर्ष- २४०६ वनीकरण व 
वन्यजीवन, ०१, वनीकरण, १०२ सामाजिक व क्षेत्रीय वनीकरण, केंद्र पुरस्कृत योजना, (१२) राष्ट्रीय 
वनारोपण कार्यक्रम, (११) सामाजिक व क्षेत्रीय वनीकरण, केंद्रीय पुरस्कृत योजना, (११) (२३) राष्ट्रीय 
वनारोपण कार्यक्रम (Yo % राज्य हिस्सा)(सर्वसाधारण) (२४०६ Aod3) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२०-२१ 
मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६७/व्यय-१० दि. ३०.३.२०२१ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार तसेच वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-३, परिच्छेद २७ (२) अन्वये विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३१२०१४१२३८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Arvind Shankar Apt 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने 
Arvind Shankar Apte ०९ 


idcd47cdd3c33b91a1 Arvind Shankar A\ 
Date: 2021.03.31 20:23:40 +05'30' 


(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


प्रति :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


And 


252bef5c7e2ba363 1df8ead 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०१९/प्र.क्र.११२/फ-११ 


२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) मुख्यवनसंरक्षक (प्रा), सर्व 

8) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
५) सहसचिव /उप सचिव (अर्थ-६) /व्यय-१०/अर्थोपाय, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) उपसचिव (कार्यासन १४७५), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) ब-१ कार्यासन, महसूलववनविभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

८) निवडनस्ती, फ-११, फ-२ कार्यासन,महसूल व वनविभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


